धर्मादाय संघटनेतील नाशिक, पुणे, नागपूर, व 
नांदेड येथील कार्यालयांत धर्मादाय सह आयुक्‍त व 
सहाय्यभूत कर्मचा-यांची पदे निर्माण करण्यास 
मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-सीएचए-२०२२/प्र.क्र.१०५/कार्या-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०२ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ: १) विधि व न्याय विभाग शासन निर्णय क्र. सीएचए २०१६/प्र.क्र.३६/का.१,दि.२०.१२.२०२२ 
2) धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. आस्था/लेखा-१/६१५/२०२२, 
दि.३०.०९.२०२२ 
३) उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या दि.१३.०७.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे दि.०१.०८.२०२३ रोजी 
निर्गमित इतिवृत्त 
४) मा. मंत्रींडळाच्या दि.१९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीचे मुख्य सचिव कार्यालयाकडून 
दि.३१.१०.२००२३ रोजी निर्गमित इतिवृत्त 


प्रस्तावना : 

धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या आस्थापनेवरील 
पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार 
सद्यस्थितीत धर्मादाय संघटनेच्या अधिनस्त मुंबई(मुख्याळय) येथे ०२ धर्मादाय सह आयुक्त व बृहन्मुंबई, पुणे, 
नाशिक, कोल्हापूर, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नागपूर येथे धर्मादाय सह आयुक्‍त संवर्गातील 
प्रत्येकी ०१ याप्रमाणे एकूण १० पदे मंजुर आहेत. इतर विभागीय धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालयाच्या तुलनेत 
धर्मादाय सह आयुक्त कार्यालय, नाशिक, पुणे, नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर या कार्यालयात दाखल प्रकरणांचा 
ओघ तसेच प्रलंबित प्रकरणांची संख्या अधिक असल्याने सदर कार्यालयांतील प्रशासकीय निकड विचारात घेता, 
नागपूर, पुणे व नाशिक येथे अतिरिक्‍त धर्मादाय सह आयुक्त पद व नांदेड येथे नवीन धर्मादाय सह आयुक्त पद 
निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. यानुषंगाने आवश्‍यक पदनिर्मितीस वित्त विभाग व मा. मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीने मान्यता दिली असून, सदर प्रस्तावास मा. मंत्रीमंडळाने 
दि.१९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीमध्ये मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने कार्यवाही करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

धर्मादाय संघटनेमध्ये नाशिक, पुणे, नागपूर, व नांदेड येथील कार्यालयांत प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण ४ 
धर्मादाय सह आयुक्‍त व ४ लघुलेखक (उच्च श्रेणी) अशी एकूण ८ नियमित पदे निर्माण करण्यास व ४ मनुष्यबळाच्या 
(बहुद्देशिय गट-ड कुठठाल कर्मचारी) सेवा बाह्ययंत्रणेद्दारे उपलब्ध करुन घेण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. धर्मादाय सह आयुक्तांची नवीन पदे निर्माण झाल्यानंतर, सदर प्रस्तावित कार्यालयांसाठी सहाय्यभूत 
कर्मचा-यांची पदे खालील प्रमाणे उपलब्ध करण्यात येतील: 


झासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०२२/प्र.क्र.१०५/कार्या-१ 


अ. पदनाम वेतनश्रेणी आवश्यक पदांची संख्या | पदनिर्मितीचा ala 
क्री (प्रति कार्यालय) | एकूण 
i . धर्मादाय सह आयुक्‍त एस-२५ 
बजाज ume अ १ ०४ । नवीन पदनिर्मितीद्वारे 
(७८८००-२०९२००) 
. (लघुलेखक (उच्च श्रेणी) एस-१ 
i ता अ १ ०४ । नवीन पदनिर्मितीद्वारे 
(४४९००-१४२४००) 
३. | निरीक्षक एस-१३ ; y नाशिक/पुणे/नागपूर/ 
छठ fe} . 
(३५४००-११२४००) छत्रपती संभाजीनगर 
४. लिपिक-टंकलेखक एस-६ येथील कार्यालयांतील 
an 8 मंजुर पदांमधून वर्ग 
(१९९००-६३२००) बर . मंजुर पदांमधून वर्ग 
करुन 
५. age गट-ड Hares ee 
कर्मचारी a चि po अ १ ०४ बाह्ययंत्रणेव्दारे 
कर्मचारी 
3. बाह्ययंत्रणेद्ठारे कामे करुन घेताना शासनाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक 
तत्वांचे अनुपालन करण्यात यावे. 
४. उपरोक्त नमूद पदे प्रथमत: दि.२९.०२.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास याद्वारे शासन मंजुरी देण्यात येत 


असून, सदर अस्थायी पदांना दि.२९.०२.२०२४ नंतर वेळोवेळी पुढील मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक राहील. 


ष्‌. याप्रित्यर्थ येणारा खर्च "(मागणी क्रमांक जे-२) २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा, ८००-इतर खर्च, 
(००)(०३)-धर्मादाय आयुक्‍त यांचा विभागीय कार्यालयातील कर्मचारी वर्ग (अनिवार्य[(२०७० ०४६१" या 
लेखाशिर्षाखाली संबंधित वित्तीय वर्षासाठी मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
Ge सदर झासन निर्णय मा. मंत्रीमंडळाच्या दि.१९.१०.२०२३ रोजीच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानुसार 
तसेच वित्त विभागाच्या अनेपचारिक संदर्भ क्र. अनौसं.४३६/आपुक, दि.०७.०८.२०२३; अनौ.सं.क्र.३२०/सेवा- 
९, दि.२४.०८.२०२३ व अनौ.सं.क्र.८७३/व्यय-५, दि.१३.०९.२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०२१६२२०९९७१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MANISHA ANIL KADAM 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘LAW AND 
JUDICIARY DEPARTMENT, 


2.5.4.20=6€49954abe1615213c9867d364 16b464631 1d3a20fa0e86 
38f40554d1f74d87b, postalCode=4000. hi 


ANIL KADAM #238 या 
(मनिषा कदम) 
सहायक सॉलिसिटर-नि-उप सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (विधि व न्याय) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीएचए-२०२२/प्र.क्र.१०५/कार्या-१ 


४. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, विधानभवन, मुंबई. 

६. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. धर्मादाय आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. धर्मादाय सह आयुक्त, सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नाशिक/पुणे/नागपूर/ छत्रपती 

संभाजीनगर. 

९. धर्मादाय उप आयुक्त, सार्वजनिक न्यास नोंदणी कार्यालय, नांदेड. 
१०.महाळेखापाल, लेखा परीक्षा/लेखा अनुज्ञेयता, महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
११.जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक/नागपूर/पुणे/नांदेड. 
१२. लेखा संचालक, धर्मादाय आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 

१३. वित्त विभाग (आपुक/सेवा-९/व्यय-५/अर्थ-११), मंत्रालय, मुंबई. 

१४. विधि व न्याय विभाग (कार्यासन १७/२३/२४/२५) मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती(का-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


